TANT धोरण २०११-२०१७ अंतर्गत वस्त्रोद्योग 
घटकांना व्याज सवलत अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक -२०२२/प्र.क्र.३८८/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ मार्च, २०२३ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक धोरण-२०१२/प्र.क्र.१/टेक्स-२, दि. १ मार्च, २०१२ 
२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. धोरण-२०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, 
दि. २१ फेब्रुवारी, २०१४ 
3) संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांची पत्रे. 
४) वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
५) वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
६) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१ /कोषा.प्रशा-५, दि. १० मे, २०१६ 
७) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५, 
दि. ०४ डिसेंबर, २०१९ 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र: बैठक -२०१९/प्र.क्र.१५९९/टेक्स-५ दि.१९/०३/२०२० 
वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४/०४/२०२२ 
वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०८/०२/२०२३ 
वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.२७/अर्थ-३, दिनांक १५/०३/२०२२ 


c 
8 
Go 
११ 


SS ह रणी 


यय. aS 


प्रस्तावना :- 

वरील संदर्भीय अनुक्रमांक १ येथील दिनांक १ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र 
राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत केंद्र पुरस्कृत TUFS शी निगडीत दिर्घ मुदती कर्जावरील व्याज सवलत 
योजना जाहिर करण्यात आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत मंजूरीप्राप्त प्रस्तावांना सन २०२२-२३ मधिल 
उपलब्ध तरतूदीतून या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील विवरणपत्रानुसार अनुदान वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वस्त्रोद्योग धोरण २०११-२०१७ अंतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज सवलत अनुदान या योजनेखाली 
विविध बैठकांमध्ये मंजूरीप्राप्त प्रकल्पांना सन २०२२-२३ मध्ये उपलब्ध तरतूदीपैकी वित्त विभागाने खर्चासाठी 
उपलब्ध करून दिलेली तरतूदीमधून या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील विवरणपत्रानुसार एकूण 
रू. ९,६५,८८,०००/- (अक्षरी रुपये नऊ कोटी पासष्ठ लाख अठ्यांशी हजार रूपये मात्र) इतकी रक्‍कम मंजूर 
करुन वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे संदर्भ क्रमांक ७ येथील शासन निर्णयान्वये 
गठीत दक्षता व नियंत्रण पथकाद्वारे ज्या प्रकल्पांची तपासणी झाली असून व ज्या प्रकल्पांमध्ये अनियमितता 
आढळून आली आहे se प्रकरणात अंतिम निर्णय झाल्यावरच अनुदान वितरीत करण्यात येईल किंवा 
झालेल्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच ज्या प्रकल्पांची दक्षता व नियंत्रण पथका 
कडून वेळे अभावी अद्याप तपासणी झालेली नाही त्या प्रकल्पांची पुढील नजीकच्या काळात लवकरच तपासणी 
करण्यात येईल आणि त्याप्रकल्पात तपासणीअंती काही अनियमितता आढळून आल्यास या आदेशाद्वारे मंजूर 
अनुदान व्याजासह वसुल करण्यात येईल. 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०२२/प्र.क्र.३८८/टेक्स-५ 


२. सदरहू वस्त्रोद्योग घटकास वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम योजनेच्या दिझ्ानिर्देशानुसार 
या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या बँकांच्या खात्यावर R.T.G.S. द्वारे वितरीत करण्यात 
यावी. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली व्याज सवलतीची रक्‍कम संबंधित बँकेने या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील त्यांच्याशी संबंधित वस्त्रोद्योग घटकाच्या कर्ज खात्यात जमा करुन 
त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वेबसाइटवर ऑनलाईन सादर करावे. 

४. वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबधित बँकेस वितरीत करण्याकरीता 
श्री.सु.ल.काठोळे, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री. स.दि.खरात, उप 
सचिव(वस्रोद्योग, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, (उपसचिव (Spinning Mills) ०००९) 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या 
अर्थसहाय्याची रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करुन ती सोबतच्या 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या बँकांना वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 

५. यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (६४) केंद्र पुरस्कृत (TUF) योजनेशी 
संबंधित वस्त्रोद्योग प्रकल्पांसाठी दीर्घ मुदतीच्या कर्जावरील व्याजासाठी अर्थसहाय्य योजना(कार्यक्रम) ३३, 
अर्थसहाय्य(२८५१ ५९८१)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 

६. वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४/०४/२०२२ या 
परीपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतील लागू असलेल्या सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत 
आहे. 

तसेच वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०८/०२/२०२३ 
व वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.२७/अर्थ-३, दिनांक १५/०३/२०२२ या 
परीपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतील लागू असलेल्या सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत 
आहे. 

७. वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१०/०५/२०१६ च्या 
परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र. १ ते ९ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या मुद्द्यांची 
पुर्तता होत आहे. सदर परीपत्रकानुसार परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र.१ ते ९ संदर्भातील माहीती खालील प्रमाणे 
आहे - 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग परीपत्रक क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दि.१७/४/२०१५ अन्वये ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखाळील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त 
झाले असून सदर परीपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 

२) मंजूर निधी :- " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (६४) केंद्र पुरस्कृत (TUF) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०२२/प्र.क्र.३८८/टेक्स-५ 


योजनेशी संबंधित वस्त्रोद्योग प्रकल्पांसाठी दीर्घ मुदतीच्या कर्जावरील व्याजासाठी अर्थसहाय्य योजना 
(कार्यक्रम) ३३, अर्थसहाय्य (२८५१५९८१) "या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी 
रू. १७५००.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. तसेच सुधारीत अंदाज २०२२-२३ मध्ये या 
योजनेखाली रू. १२२५०.०० लक्ष इतकी तरतूद केली आली आहे. वित्त विभागाने या योजनेखाली 
रू.७२००.०० लक्ष इतका निधी खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामधून या शासन निर्णयाअन्वये 
रू. ९६५.८८ लक्ष निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

३) मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- होय. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाळली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे, त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापुर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली १ वर्ष जुने संक्षिप्त देयक त्याच लेखाशिर्षाखाली 
प्रलंबित नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यांत आली आहे :- लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे:- 
लागू नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा 
उल्लेख आदेशात असावा : लागू नाही. 

८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापुर्वी 
अशा खरेदीसाठी रितसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- लागू नाही. 

९) खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन आदेझ्ानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा :-लागू नाही. 


८. सदर area निर्णय, संदर्भिय अ.क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव(वस्त्रोद्योग), यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या बैठकीत Tar प्रकल्पांच्या दाव्यांना मिळालेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
९. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
अनौस ५८६/२०२२/व्यय-२ दि.०२/१२/२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून वितरीत करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२११२०६२३१५०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by MADANE VISHAL VISHWAS 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
254. 


20=bb0ed28a897fc87f69fe8807b3d9428966ce3233edb83a20c 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


388341 92९3793, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=CB16DB1CC002E1 15B709A8CA348A6483883493AAF 
53B7BE25836CDA1B57FF2DC, cn=MADANE VISHAL VISHWAS 
Date: 2023.03.21 12:12:11 +05'30° 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०२२/प्र.क्र.३८८/टेक्स-५ 


२. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. अ.मु.स. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 
६. अ.मु.स. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 

७. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई.(ई-मेलद्वारे) 

८. आयुक्त (TAM), TANT आयुक्तालय, नागपूर.(ई-मेलद्वारे) 

९. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 

१०. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
११. परिशिष्ट अमधील बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे) 

१२. निवड नस्ती (टेक्स-५). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०२२/प्र.क्र.३८८/टेक्स-५ 


शासन निर्णय दिनांक :- २१/०३/२०२३ सोबतचे परिशिष्ट 
(Rupes In Lacks) 


a No Bank 
eal Subsidy No Of Subsidy 
No Unit Details Amt Claims | Bank Name Amt 

Bank of 
2014/0/01843 GIMATEX INDUSTRIES PVT LTD 54.99 | 2 Baroda 
GIMATEX INDUSTRIES PVT Bank of 
D/2014/10048 LTD 64.03 | 2 Baroda 
Total Subsidy of Bank 119.02 
SRI BHAGIRATH TEXTILES State Bank of 
D/2016/10989 LIMITED 82.69 | 2 India 
SRI BHAGIRATH TEXTILES State Bank of 
D/2016/10989 LIMITED 132.79 | 2 India 
State Bank of 
D/2016/10989 SRI BHAGIRATH TEXTILES 71/1 India 
SRI BHAGIRATH TEXTILES State Bank of 
D/2016/10989 LIMITED 425.85 | 5 India 
State Bank of 
D/2016/10587 SRI BHAGIRATH TEXTILES LTD 134.53 le India 
Total Subsidy of Bank 846.86 
Total 965.88 965.88 


Bank Details 


Bank Name Bank of Baroda 


TUFS SUBSIDY REMITTANCE ACCOUNT 29040200000009 


IFSC Code BARBOBANEAS Total Subsidy Amount Rs. In Lacs 


Bank Name State Bank of India 


Subsidy Inward Remit-NEFT/RTGS 
Account 


IFSC Code SBINO011688 Total Subsidy Amount Rs. In Lacs 846.86 


Total Subsidy Amount Rs. In Lacs ९६५.८८ 


Account Name Account Number 4897932116886 


पृष्ठ 4 पैकी ५ 


